RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ४ 


गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ २०२० / माघ ३ - ९ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे १५, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./84/2020.— Shri. B. B. Chouhan , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan is granted earned leave for 5 days from 6th January 2020 to 10th 
January 2020 with permission to prefix holiday on 5th January 2020 and suffix holidays on 11th 
January 2020 and 12th January 2020 and permission to leave headquarters from 4th January 2020 
A.O.H. to 13th January 2020 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. B. B. Chouhan , is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malvan . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay) Rule , 1981, 
Shri. B. B. Chouhan , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Malvan had he not proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of Shri. B. B. Chouhan , Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class,Malvan the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate , First Class , Malvan from 4th January 2020 A.O.H. to 13th January 2020 
B.O.H. shall remain with Shri. A. G. Naik , Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and JudicialMagistrate , First Class , Malvan is directed to hand 
over the charge of his Court to the Joint Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class ,Malvan .He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 4th January 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२०/ माघ ३ -९, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


(UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 ) 


No. CP /XI (6 )/NYLON MANJA ( 1 )/2020.- Whereas, during the kite flying festival injury is caused 
to the people and the birds on account of pucca thread made out of plastic or similar such synthetic 
material commonly known as Nylon Manja . These injuries many a times turn out to be fatal causing 
death of people and birds. It is therefore desirable to protect the people and birds from the fatal effect 
of the kite flying thread made out of nylon or plastic or synthetic thread . 


2. And whereas, all these cut threads along with the kites remain on the land . Because of the 
very long life of the plastic materials which are non - biodegradable in nature and can cause ecology 
and animals once they touch the soil strata , these threads continue to cause problem such as blockage 
of sewers, drainage lines , natural water ways such as rivers, streams, adversely effects on soil and 
waterways and cattle population caused by cutting or falling of such threads, suffocation of cows and 
other animals who ingest food items along with such nylon / plastic materials . Thus the impact of such 
plastic materials used for making threads is many and varied . 


3 . And whereas, extensive use of such synthetic thread which are non bio -degradable, often 
result in flash - over on the power lines and substations, which many cause power interruptions to 
consumer, straining and damaging electrical assets, causing accidents , injuries to wildlife and loss of 
life , damage to enviornment and therefore prevent use of such nylon threads for kite flying. 


4 . And whereas, it is desirable to protect the innocent birds which are getting extinct day by day 
and classified as rare and endangered species. And Whereas, in the “ MAKAR SANKRANTI kite 
festival, kite flying takes place in large scale on all over Mumbai. 

5. Now , therefore, I, Pranaya Ashok , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Greater Mumbai 
and Executive Magistrate, vide powers conferred upon me under section 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) do hereby order that the period of 30 day s i.e. 14th January 2020 to 12th 
February 2020. Not to allow the use, sale and storage of the pucca threads commonly known as Nylon 
Manja made of the plastic or any such synthetic material which is likely to cause grievous injury to 
the birds as well as to human being specially during the festivals where kite flying is played in the 
jurisdiction of Brihan Mumbai Police Commissionerate . 


6. This order shall remain in force with effect from 00-01 hrs of 14th January 2020 till 24-00 hrs 
of 12th February 2020 unless withdrawn earlier . 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 


8. As the notice cannot be served individually to all concerned the order is hereby passed 
ex -parte . It shall be published for the information of public, through press and by affixing copies on 
the Notice Boards of the Police Stations, Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward Offices and 
by affixing copies at Tahsil and Ward Offices . 


Given under my hand and seal this the 13th day of the January , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ , २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/L.W./702/(01)/2020.—Whereas, I consider it necessary for the preservation of 
public peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Pranaya Ashok , Dy . Commissioner of 
Police , Operations ), Brihan Mumbai in exercise of the power conferred upon me under 
sub -section (1) and (2 ) of section 37 read with sub section (6 ) of section 2 and sub - section (2) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit the 
following acts throughout Brihan Mumbai for the period from 00-01 hours of 15th January 2020 
to 24-00 hours of 13th February 2020 . 

1. (a ) The carrying of arms, cudgels, swords , spears , bludgeons, unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missile . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries, singing of song , playing of music . 

( f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic, representations and the 
preparations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, placards or any other object 
or thing which may in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over -throw the 
State . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police 
officer and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the 
State Government . 


3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature ofhis duties, 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 Y , feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal this 10th January , 2020 . 


PRANAYA ASHOK , 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate Greater Mumbai. 


ATT TC ( fa.g.) — 837 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९, २०२० /माघ ३- ९, शके १९ ४१ 

BY THE DEPUTY COLLECTOR (ENC /REM ) AND 

COMPETENT AUTHORITY , BHANDUP 


NOTIFICATION 


No.Dy.Coll./Ene/Rem/Bhandup/Ashtavinayk And Anthony -04 /2019.— Whereas , the Deputy 
Collector (Enc/Rem ) of Bhandup has been appointed as Competent Authority , under section 3 of 
the Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971 , in respect 
of all lands having any type of tenure and owernship (except Central Government lands) in 
Bhandup , Kanjur , Hariyali and Vikroli revenue villages within Kurla Taluka . 

2. And whereas, on the basis of the information about the slum areas available, the Competent 
Authority is satisfied that the areas specified in the Schedule hereto (hereinafter referred to as 
the said areas ) are source of danger to the health , safety or convenience of the public of that area 
and of its neighbourhood by reason of it being overcrowded and lacking in basic amenities, has 
been rendered insanitary , squalid , and/or otherwise . 

3. Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me under section 4 ( 1 ) of the 
Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment ) Act, 1971, I, Deputy 
Collector (Enc/Rem ) and Competent Authority of Bhandup , declare the said areas to be the Slum 
Areas . 


Schedule of Areas 
Local name of the area and village Awale Chawl, Nehur Chawl,Gandhi Chawl and Shrikhande 
Niwas, Bhandup, village Bhandup , Taluka Kurla . 


C.T.S. No. 


Area Sq. M. 

( 2 ) 


( 1 ) 


82A / 1A 


692.35 


132 


221.2 


132/1 to 14 


230.8 


Total 


1144.35 


CTS No. 82A / 1A 


Description of Boundaries : 


East. — C.T.S. No. 82A / 1A ( P ) 
West. — C.T.S. No. 82A / 1A (p ) 
South . — C.T.S. No. 127 
North . — C.T.S. No. 82 A / 1A ( P ) 

C.T.S. No. 132 and 132/1 to 14 
Description of Boundaries : 
East. — C.T.S. 127 


West. — C.T.S. 127 
South . — C.T.S. 137 


North . - C.T.S . 127 


Mumbai, 
dated the 23rd December 2019 . 


AJIT NAIRALE , 
Deputy Collector (Enc/Rem ) 
and Competent Authority , Bhandup. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ९९ / २०१९. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने, घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे . 
दिनांक १६ जानेवारी २०२० छ. संभाजी राजे राज्यभिषेक दिन , दिनांक २६ जानेवारी २०२० रोजी गणराज्य दिन / प्रजासत्ताक दिन, दिनांक २८ जानेवारी 
२०२० रोजी गणेश जयंती ( माघी गणपती), व दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी महात्मा गांधी पुण्यतिथी/ वसंत पंचमी असे सण उत्सव संपन्न होणार 


आहे ; 


आयुक्त , ठाणे 


. 


त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विवेक फणसळकर , पोलीस 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 
( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी , भाले, बंदुका, लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 
( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. 
( ६ ) सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील,किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव, चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक १६ जानेवारी २०२० रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे शहर , 


विवेक फणसळकर, 
पोलीस 

आयुक्त , 


दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 


ठाणे शहर . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांचे कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 
( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३). 
( २) पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांजकडील पत्र जा.क्र . जिविशा/ ३८६६१ / २०१९, दिनांक २७ डिसेंबर २०१९. 


वाचले : 


आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२/ म.आ .५ / २०२०.- ज्याअर्थी, वाचले अ.क्र . २ नुसार कळविले आहे की , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी १०.०० 
वा . श्री . मुफ्ती तौफिक सारंग व इतर , संविधान बचाव आंदोलन, रत्नागिरी यांच्या वतीने चंपक मैदान , उद्यमनगर, रत्नागिरी येथून जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, रत्नागिरी येथेमोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. तसेच दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी लांजा नगरपंचायत निवडणूक व दिनांक 
१० जानेवारी २०२० रोजी लांजा नगरपंचायत निवडणुक मतमोजणी होणार आहे. ; 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पीरलोटे, ता . खेड येथे तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१ ९ रोजी रास्ता रोको आंदोलन 
करून तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे . त्यामुळे खेड तालुका व आजूबाजूच्या परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे ; 

जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होवू नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात 
पारंपारीक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येत आहेत. तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणसाठी भू- संपादनाचे काम चालू असून, त्याकरिता देखील 
काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / ३८६६१/ २०१९, दिनांक २७ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम 
३७(१)( ३ ) अन्वये मनाई आदेश जारी करणे आवश्यक आहे ही बाब माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)(३ ) ( सन १९ ५१ चा कायदा २२) नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजी ०१-०० वा . पासून ते दिनांक २० जानेवारी २०२० रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे, तलवारी, बंदूका , सुरे , लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 


फिरणे. 


( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे , हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे , गोळा करणे किंवा तयार करणे. 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे . 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे . 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( ग ) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबींकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा. 
( २ ) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण , शासकीय कार्यक्रम इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी . 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतर उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजी दिला . 


. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 

अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा.क्र . पतसंस्था/ सआ-५ / खर्च/ वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८ / दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) पाटण को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेचे दिनांक २३ सप्टेंबर २०१९ व दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजीचे 


पत्र . 


आदेश 


. 


क्रमांक ना . बँका/१- सआ / पाटण को - ऑप . बँक ./ का . क . १५६ / २०१९ / ३२१२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पाटण को - ऑप . बँक लि ., मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ.क्र . 


१ . 


श्री . पांडूरंग शिवराम पाटकर 


ऑफीसर 


वसुली अधिकारी 


मुंबई व ठाणे 


अटी : 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात कर्ज 
वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था (१) मुंबई यांना सादर करावी. 

( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पाटण को - ऑप. बँक लि ., मुंबई " असा फलक 
लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 


. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

( ११) कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. बँकेचे मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भनमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१ ९ . 


डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 


S 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./3666/2019. — Smt. V. A. Patravale, Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Judge, Sindhudurg is granted earned leave for 2 days on 3rd January 2020 and 4th January 2020 
with suffix holidays on 5th January 2020 and permission to leave Head Quarters from 2nd January 
2020 A.O.H. to 6th January 2020 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. V. A. Patravale , is reposted as the Ad -hoc District Judge- 1 and Assistant 
Sessions Judge , Sindhudurg . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Smt. V. A. Patravale , Ad- hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Sindhudurg would have 
been continued to an officiate as Ad -hoc District Judge -1 and Assistant Sessions Judge, Sindhudurg 
had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge, Sindhudurg, shall remain with Shri . P. R. Kadam , District Judge-2 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg . 

The Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Sindhudurg is directed to hand over the 
charge of her Court to Shri. P. R. Kadam , District Judge - 2 and Addl. Sessions Judge , Sindhudurg . She is 
also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter 
XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 31st December 2019. 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ATT TC ( fa.g.) - 2 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९ , २०२०/ माघ ३-९ , शके १९ ४१ 
BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./99/2020.— Shri. A. M. Phadatare , Civil Judge ( Senior Division ) and Chief Judicial 
Magistrate , Sindhudurg is granted commuted leave for 2 days on 6th January 2020 and 7th January 


2020 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri. A. M. Phadatare, is reposted as Civil Judge (Senior Division ) and Chief 
Judicial Magistrate, Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981, 
Shri. A. M. Phadatare , would have been continued to an officiate as Civil Judge (Senior Division ) 
and Chief Judicial Magistrate , Sindhudurg had he not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri. A. M. Phadatare , Civil Judge ( Senior Division ) and 
Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg the administrative charge of the Court of the Chief Judicial 
Magistrate, Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge (Senior Division ) 
Sindhudurg shall remain with Smt. V. A. Patravale , Ad - hoc District Judge- 1 and Assistant Session 
Judge, Sindhudurg and the charge of the remand work and urgent criminalmatters of the Court 
of the Chief Judicial Magistrate, Sindhudurg shall remain with Shri. S. B. Patil, Civil Judge 
( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class, Kudal. 

The Civil Judge ( Senior Division ) and Chief Judicial Magistrate Sindhudurg is directed to hand over 
the charge of his Court to Smt. V. A. Patravale , Ad -hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , 
Sindhudurg . He is also directed to submit joining report to this office , in view of provisions contained in 
para 571 of Chapter XXX of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg, 
dated the 6th January 2020 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


११ 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डी -विभाग , मुंबई यांजकडून सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर व पूर्व 

उपनगरे ) झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- डी / एचएसजी/ (टीसी) / ९ ६६५ / २२० ९ /१९ 

अधिसूचना 
२०/ सन २०२०. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी-विभाग, मुंबई , क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टीसी /१३०३५ / सन 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कल्पवृक्ष रेसिडेन्सी को - ऑप. २०२० / SRA/CO/OW/ 2020/ 540.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
हौसिंग सोसा. लि ., प्लॉट नं . ५/६००, १५३- ए, ऑगस्ट क्रांती मार्ग , 

( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, 
मलबार हिल , केम्स कॉर्नर , खंबाला हिल, मुंबई ४०० ०३६. महाराष्ट्र 

यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, 

पुरो हाईटस एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., न.भू.क्र . 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

५३९ ( पै) , ५३९ / १, ते ४३, १३३४ , १३३४/१, १३३५, १३३५ / 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये 

१ ते २३ , १३३६, मौजे कांजूर , ता . कुर्ला, क्रॉस रोड , भट्टीपाडा, 
नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि नॅशनल शाळेसमोर, भांडुप ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( १९ ६१ चा महा. अधि. 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था 

असून उप वर्गीकरण 

२४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

एच.एस.जी./ टी.सी./१३०३५ / सन २०२० , दिनांक ४ जानेवारी २०२० 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे 
डॉ . अविनाश ए . भागवत , वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
मुंबई , 

उप निबंधक, 

सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
दिनांक १ जानेवारी २०२० . सहकारी संस्था, डी-विभाग , मुंबई. 

मोहम्मद अ. आरिफ , 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (मुंबई शहर व पूर्व 

मुंबई , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक ४ जानेवारी २०२० . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), 
उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 

झो . पु. प्रा ., मुंबई. 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर व पूर्व 

उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी. ६ / सन २०२० / 

मुंबई यांजकडून 
SRAICO /OW/2020/ 643.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( मुंबई 

अधिसूचना 
शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 

क्रमांक झोपुप्रा/ सनिस / कार्यासन-१ / टे.सी . ३/ सन २०२० /SRAN 
त्रिवेणी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . ए 

CO /OW/2020/1649.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था (मुंबई शहर 
४, सर्व्हे नं. ९३, सीटीएस नं. ६ , महाराष्ट्र नगर , मानखूर्द (पूर्व), 

व पूर्व उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून 

मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 
मुंबई ४०० ०८८ या नावाने दिली असून , ही संस्था महाराष्ट्र 

सहकारी 

ओम साईनाथ एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( १९ ६१ चा महा . अधि . २४ ) कलम 

फायनल प्लॉट नं . ६४६ , टि.पी.एस -३, माहिम डिव्हीजन , कापड 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ बाजार रोड, माहिम ( प.), मुंबई ४०० ०१६ ही संस्था महाराष्ट्र 
टी.सी. /१३०३६ / सन २०२० , दिनांक ४ जानेवारी २०२० नुसार सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( १९ ६१ चा महा . अधि . २४ ) 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे टी.सी. /१३१८८ / सन २०२०, दिनांक ७ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 

सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
एम . अ. आरिफ , 

संस्था " असे करण्यात आले आहे . 
मुंबई, सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

मो . अ. आरिफ , 
दिनांक ४ जानेवारी २०२० . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), 

मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई . दिनांक ७ जानेवारी २०२० . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), 

झो . पु. प्रा., मुंबई . 


. 


" 


“ 


झो . पु. प्रा ., 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३ -९, शके १९ ४१ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (मुंबई शहर व पूर्व सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , ( पश्चिम उपनगरे ) 
उपनगरे) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / टीसी/ १३०३७/ सन क्रमांक झोपुप्रा / सनि / अ -१ / SRA/CO/ OW/ 2008/ सन 
२०२० /SRA/CO/OW/ 2020/ 934.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था , २०२०. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 
(मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , 

व नोंदणी प्रमाणपत्र, कॅरिबियन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ., 
जंगल मंगल टॉवर एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 

सी.टी.एस. नं . २५४ ( पार्ट ) आणि २७६ ( पार्ट ) ऑफ व्हिलेज 
सी.टी.एस. नं . ११० , ११०/१ ते १० , १११, १११/१ ते २७, ११२ , 

अंधेरी , सागर सिटी , व्हि.पी. रोड , ऑफ एस . व्ही . रोड , 
११२/१ ते १६, व्हिलेज कांजूर , ता . कुर्ला. एम.एस.डी. , एस वॉर्ड , 

अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) 
गुरखा चाळ , जंगल मंगल रोड, भांडूप ( प.), मुंबई ४०० ०७८ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. 

अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. /एस.आर.ए. /एच.एस.जी./ टी.सी. / 
अधि. २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 

१३०४३/ सन २०२०, दिनांक १३ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात 

आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ टी.सी. / १३०३७/ सन २०२०, दिनांक 

सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ नियम 

संस्था " असे करण्यात आले आहे. 
क्रमांक १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 

संध्या बावनकुळे , 
आहे . 

मुंबई, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 

( पश्चिम उपनगरे ), 
मोहम्मद अ . आरिफ , 

झो . पु. प्रा ., मुंबई. 
मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ जानेवारी २०२० . ( मुंबई शहर व पूर्व उपनगरे ), सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पश्चिम उपनगरे ) 

मुंबई . 

झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई 

अधिसूचना 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई यांजकडून क्रमांक झोपुप्रा / सनि / अ -१ / SRA/CO/ OW/1316/ सन 
अधिसूचना 

२०२०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे), झोपडपट्टी 

पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं .( मु. प. उ.)/ बी -१/ ०१४४ / २०२०. - याद्वारे व नोंदणी प्रमाणपत्र , न्यु उजाला एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
अधिसूचित करण्यात येते की , नियोजित फॉरच्युन हाईटस सहकारी मर्यादित ., न.भु.क्र . ३२५, ३२५/१ आणि ३२६ , मौजे - ओशिवरा, ता . 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सिद्धार्थ नगर , गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० अंधेरी, न्यु लिंक रोड , बेहरामबाग, जोगेश्वरी (प.), मुंबई ४०० १०२ 
१०४ जा.क्र . एमयुएम / एमएचएडीए/ एचएसजी/( टीसी)/ १३४ ९१ / २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
२०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ 

चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / 
चा अधिनियम २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली 

एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी. / १३०३८ / सन २०२० , दिनांक ८ 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 

कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ चा नियम 
संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागिदारी 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यांत आले आहे . 

आहे . 


झो . पु. प्रा ., 


. 


" 


बजरंग जाधव, 


मुंबई, 
दिनांक ८ जानेवारी २०२० . 


मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक ७ जानेवारी २०२०. सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई. 


संध्या बावनकुळे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

( पश्चिम उपनगरे ), 
झो . पु. प्रा ., मुंबई . 


१३ 


. 


. 


“ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था (पश्चिम उपनगरे ), सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे ), 
झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सनिस / कार्यासन-१ / टे.सी . ४ / सन २०२० /SRAJ क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / सन २०२०/SRAN 
CO /OW/ 20/ 2230.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम CO/OW/ 20/2229.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई , यांचेकडून मंजूर उपनगरे), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शिवगंगा एस.आर.ए. केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, साई सदन एस.आर.ए. 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित., न.भू.क्र . १७७ ९ ( पैकी), १७७९ / सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ., न.भू.क्र . १७७ ९ ( पैकी), १७७९ / 
१६, १७७९ / १७, १७७ ९/ १८ , १७७९ / १९, मौजे-दहिसर, ता. बोरीवली, १ , १७७ ९ / ३ ( पैकी ), १७७ ९ / ५ ( पैकी), १७७९ / ८ ( पैकी), मौजे 
मानचंद चुन्निलाल कंपाऊंड, आंबावाडी, दहिसर ( पूर्व) , दहिसर, ता . बोरीवली, मानचंद चुन्निलाल कंपाऊंड , आंबावाडी, 
मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था, महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी 
एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. /१३०४१/ सन २०२० , क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी./टी.सी. /१३०४० / सन 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त २०२० , दिनांक १४ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ 
चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

“ संस्था ” असून उप 

चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले 
आहे. 

आहे. 
संध्या बावनकुळे, 

संध्या बावनकुळे, 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था मुंबई , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० . ( पश्चिम उपनगरे ), दिनांक १४ जानेवारी २०२० . 

( पश्चिम उपनगरे ), 
झो . पु. प्रा., मुंबई. 

मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम उपनगरे ), 

उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 
झो.पु.प्रा ., मुंबई यांजकडून 

मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/ २५०६ / सन 
क्रमांक झोपुप्रा / सनिस / कार्यासन -१ /टे.सी . ४ / सन २०२०/SRAJ 
CO/OW/ 20/ 2232.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( पश्चिम 

२०१ ९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग, मुंबई, 
उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून मंजूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्राईम प्लाझा कमर्शियल प्रिमायसेस 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , साईकृपा एस.आर.ए. 

को - ऑप. सोसायटी लि ., सीटीएस नं . जी / ९९बी, एफ पी . नं . ३८ - ए, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ., न.भू.क्र . १७७ ९ ( पैकी ), टीपीएस नं . २, मौजे बांद्रा , तालुका अंधेरी, नवयुग कॉलनी जवळ , एस. 
१७७ ९/ १, १७७९ / ३ ( पैकी), १७७ ९/ ५ ( पैकी) , १७७ ९ / ८ ( पैकी) , 

व्ही . रोड, सांताक्रुझ ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५४. नोंदणी क्रमांक 
मौजे- दहिसर, ता . बोरीवली, मानचंद चुन्निलाल कंपाऊंड , आंबावाडी , 

एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ)/ २५०६ / सन २०१९ महाराष्ट्र 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९ ( १ ) 
अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./टी.सी./ १३०४२ / सन 
२०२०, दिनांक १४ जानेवारी २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

“ संस्था ” असून उप 

असे करण्यात आले आहे . 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले 
आहे . 

बी . एस . कटरे, 
संध्या बावनकुळे , मुंबई, 

उप निबंधक , 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 
दिनांक १४ जानेवारी २०२० . ( पश्चिम उपनगरे ), 

मुंबई. 
झो . पु. प्रा., मुंबई . 


झो . पु. प्रा ., 


. 


~ 


" 


" 


~ 


१४ 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३ -९, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग 
मुंबई यांजकडून 

यांजकडून 
अधिसूचना 

वाचले .. (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ टीसी / २६८४ / सन 

१ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३. 
२०१९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग , मुंबई, 

( २ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . जिविअ /सिंधु / 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रफि मेन्शन को - ऑप . हौसिंग 

क -१ / मध्यंतरीय आदेश/ ७३९ / २०१ ९ , 
सोसायटी लि ., २८ वा रस्ता, टी . पी . एस . III , बांद्रा ( पश्चिम ), 

दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे आदेश . 
मुंबई ४०० ०५०. एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ टीसी/ १६२०१ / ज्याअर्थी, या कार्यालयाचे उपरोक्त संदर्भ क्र . ०१ आदेशान्वये 
सन २०१९ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 

जयगणेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., चौके , ता . मालवण , 
अधिनियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 

जि .सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एम.एल.एन./ अजीआर / ओ / 
अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ 

४७१/१८, दिनांक १७ मार्च २०१८ या संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत 
चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ (१)( क ) 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी ” असे करण्यात आले 

मधील तरतुदीनुसार मध्यंतरीय आदेश काढण्यात आला होता आणि 
आहे . 

प्रस्तुत संस्था अंतिमरीत्या अवसायनात काढण्यात येऊ नये याबाबतची 
कारणे दाखविण्याची वरील मध्यंतरीय आदेशान्वये संस्थेस संधीही 

देण्यात आली होती. तथापि याबाबतचा कोणताही खुलासा संस्थेने या 
बी . एस . कटरे , 

कार्यालयास सादर केलेला नसल्याने संस्थेबद्दल संस्थेच्या संचालक 
मुंबई, 

उप निबंधक , 

मंडळ व संस्थेच्या अन्य सर्व सभासदांना संस्था चालवण्यास स्वारस्य 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१९ . सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

असल्याचेदिसून येत नाही. त्याअर्थी संस्था अंतिमरित्या अवसायनात 
मुंबई . 

काढणे आवश्यक असल्याने मी पुढीलप्रमाणे आदेश देत आहे : 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, 

अंतिम आदेश 
मुंबई यांजकडून 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ / जयगणेश दुध / अंतीम आदेश / 
अधिसूचना 

२०१९ / ८४६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी / १६२०० / सन 

१०२ ( १) ( क ) व १०३ ( १) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 

मी, कृ. रा. धुळप , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) सिंधुदुर्ग , 
२०१९ / २५५९.- उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग , 

जयगणेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संस्था मर्या., चौके, ता . मालवण, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , ब्यु प्राईड को - ऑप. हौसिंग 

जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एम.एल.एन./ अजीआर/ ओ / 
सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ओ/ ७५४ , ओ / ७५५ / ओ, / ७५५ / बी 

४७१/१८ , दिनांक १७ मार्च २०१८ संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या 
आणि ओ / ७५७ पार्ट , हिल रोड , बांद्रा (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५४ . 

कार्यालयाचे जा.क्र . जिदुविअ /सिंधु/ क -१/ मध्यंतरीय आदेश / ७३९ / 
एमयुएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/एचएसजी /टीसी / १६२०० / सन २०१९ महाराष्ट्र 

२०१ ९, दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम २४ ) 

नमुद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ , अधिन 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणूक करणेत 
कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 

येत असून सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सहकारी गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ डिसेंबर 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " असे करण्यात आले आहे. 

२०१ ९ रोजी दिला आहे . 


. 


मुंबई, 


बी . एस . कटरे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 

मुंबई . 


कृ . रा . धुळप, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 


दिनांक १० डिसेंबर २०१ ९ . 


१५ 


. 


~ 


आणि ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २३-२९, २०२० / माघ ३- ९, शके १९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभागाचे 
माणगांव यांजकडून, 

आयडीसी /१८ ९ २(१७४४१ ) उद्योग, १४, दिनांक ११ जून १९९ ३ अन्वये 
क्रमांक उजिभू- भूसं / कात -१/ पहुर / ५४८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 

प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग , 

ऊर्जा व कामगार विभागाचे आयडीसी २०१९ /( प्र.क्र .५३२ )/ उ-१४ ,दिनांक 
विकास अधिनियम , १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा . तीन ) चे कलम एक , पोट 

२ ९ ऑगस्ट २०१९ , अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक २९ ऑगस्ट २०१ ९ 

१ ९ ६२ च्या नियम २८ ने जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले उपरोक्त 
च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र , भाग चार ब पृष्ठ क्र . १ वर 

नियमाची कलमे ३२ , ३६ व ३८ चे अधिकार आणि नियमाचे कलम 
प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ ची शासकीय 

२( क ) अन्वये उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काळ प्रकल्प क्र . २ 
अधिसूचना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र . आयडीसी २०१ ९ / माणगांव यांना कार्यान्वित करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत . 
( प्र . क्र .५३२ )/ उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे 
त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात 

ज्याअर्थी, सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या क्षेत्राची महामंडळास 
ऑगस्ट , २०१ ९ महिन्याच्या २९ व्या दिवसापासून अंमलात येतील असा 

नियोजित दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर प्रकल्प अंतर्गत रोहा-माणगांव 
महाराष्ट्र शासनाने निर्देश दिला आहे, आणि ; 

औद्योगिक क्षेत्रासाठी जमिनी संपादन करण्याची जरुरी आहे, असे उप 
ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ ज्या क्षेत्रात लागू करण्यात 

जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काळ प्रकल्प क्र . २ माणगांव यांनी सादर 

केलेल्या प्रस्तावावरून शासनाची खात्री झालेली आहे. आणि ; 
आले आहे व त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जमिनी समाविष्ट 
आहेत . आणि ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचेकडील पत्र क्रमांक आयडीसी २०१६ / 

( १६६) उद्योग-१४ उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय मुंबई, 
ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांनी त्यांचे कडील पत्र क्र . भूसंपादन / 

दिनांक १८ जानेवारी २०२० अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
टे-६/ २६९ ३/ ०७ / २०१४, दि . ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये महाराष्ट्र 

अधिनियम,१९ ६१ चे कलम ३२ चे उपकलम ( १) च्या तरतुदी लागू 
औद्योगिक विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास 

करणेबाबत सुचित केले आहे . आणि ; 
आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी केली आहे. 

ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या क्षेत्रास जमीन मालकांनी 
आणि ज्याअर्थी , सदर भूसंपादनाप्रतीचे धोरण स्वेच्छेने आणि कोणत्याही 

व हितसंबधीत असणाऱ्या व्यक्तींनी दाखविलेल्या कारणांचा विचार 
अटी शिवाय समंती दिलेल्या भूधारकांनी मान्य करून त्यांच्या खालील 

करून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२( १ ) 
वर्णन केलेल्या जमिनी उक्त अधिनियमाद्वारे होकार लेखी स्वरूपात 

अन्वये या जमिनी संपादन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
सादर केला आहे. तसेच संपादनापोटी देऊ केलेला मोबदला व इतर 
तरतुदी त्यांना विना अट मान्य असल्याबाबत लेखी स्वरूपात कळविले 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम 

३२(१ ) चा वापर करून अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उपरोक्त 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक २९ ऑगस्ट कारणासाठी महाराष्ट्र शासनाने संपादित केल्या असून त्याबाबत उप 
२०१९ रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) काळ प्रकल्प क्र .२ माणगांव ही नोटीस 
३२( २) मध्ये ७.६३२ हे. आर . क्षेत्र अधिसूचीत केलेले आहे 

प्रसिद्ध करत आहेत . 
आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे 

अनुसूची 
कलम ३२( २ ) अन्वये अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या बाबत महाराष्ट्र 

मौजे 

पहुर , तालुका रोहा, जिल्हा रायगड 
औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम ३२( १) नुसार अधिसूचना 

अ.क्र . 

हिस्सा नंबर 

क्षेत्र ( हे.आर.) 
काढण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
आयडीसी / २०१६ / (१६६) /प्र. उ-१४ , दिनांक १८ जानेवारी २०२० , 
चे पत्रान्वये मान्य केलेले आहे. व सदरची जमीन संपादन करण्याचाही 

५३२ 

७.६३२ 
निर्णय घेतला आहे 


आणि ; 


आहे ; 


गट नंबर 


१ 


. 


अधिनियमाचे प्रकरण ६ लागू करण्यात आले आहे. त्या क्षेत्रातील 
जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास औद्योगिक किंवा उपरोक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुर्ततेसाठी संपादन करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र 
शासनास प्रदान केले आहेत . आणि ; 


क्र . उजिभू / भूसं / ५४८ / ३२-१ / 

भाग ४ ब / २०२० . 
ठिकाण : माणगांव 
दिनांक २२ जानेवारी २०२० . 


नितीन राऊत , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
काळ प्रकल्प क्र . २ , माणगांव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


